कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य संवर्गाची 
दि.०१.०४.१९७४ ते दि.३१.३.१९९६ या कालावधीची 
दि.०१.०८.२००१ रोजी प्रसिध्द करण्यात आलेल्या 
अंतिम ज्येष्ठतासूची मधील सुधारणा. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक- ज्येष्ठता २०२१/ प्र.क्र.५१/(१/ आस्था-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२ 
दि. १७ ऑगस्ट, २०२१. 


वाचा:- सार्वजनिक र्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन परिपत्रक क्र. ज्येष्ठता ११९४/ सीः आर-३६/भाग क्र.२/आस्थापना-१, 
दि.०१.०८.२००१. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिनस्त कार्यालयांतील कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाची 
दि.०१.०४.१९७४ ते दि.३१.३.१९९६ या कालावधीची अंतिम ज्येष्ठता सूची दि.०१.०८.२००१ रोजीच्या 
परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात आली आहे. 


२. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. दिव्यांग २०१५/ प्र.क्र.१७१/१६-अ, दिनांक ०५.०७.२०२१ 
अन्वये दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना गट “अ” व गट “ब” मधील पदांवर पदोन्नतीमध्ये आरक्षण विहित करण्यात आलेले 
आहे. यास्तव, ज्या दिव्यांग अभियंत्यांच्या नावासमोर दिव्यांग प्रवर्गाची नोंद घेण्यात आली नाही, stant दिव्यांग 
अभियंत्यांच्या नावासमोर दिव्यांग प्रवर्गाची नोंद घेण्यासाठी प्रादेशिक/ क्षेत्रिय कार्यालयांकडून शासनास प्रस्ताव 
प्राप्त झालेले आहेत. त्यास अनुसरुन दिनांक ०१.०८.२००१ रोजीच्या परिपत्रकान्वये प्रसिध्द केलेल्या कनिष्ठ 
अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाच्या दि.०१.०४.१९७४ ते दि.३१.३.१९९६ या कालावधीच्या अंतिम ज्येष्ठतासूची मधील 
दिव्यांग कर्मचाऱ्यांच्या नावापुढे त्यांच्या दिव्यांग प्रवर्गाची नोंद घेऊन, तसेच शासनास प्राप्त झालेल्या कागदोपत्री 
पुराव्यांच्या अनुषंगाने अन्य सुधारणा करुन त्याबाबतचे विवरणपत्र परिशिष्ट “अ” यासोबत जोडण्यात आलेले 
आहे. 

३. सदरचे शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२१०८१७१२३५५३९५१८ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitall 


Satish Kashinath = a 
सोबत- परिशिष्ट “अ Hadpe गण्या erro ala 


(afeat का. हडपे 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत:- 
१. सर्व मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग (स्थापत्य), महाराष्ट्र राज्य. 
२. सर्व अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ (स्थापत्य), महाराष्ट्र राज्य. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता २०२१/ प्र.क्र.५१/(१)/ आस्था-१ 


३. अ.मु.स. (सा.बां.वि.) यांचे स्वीय सहायक,सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. सचिव (रस्ते/ बांधकामे) सा.बां.वि. यांचे स्वीय सहायक,सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई. 

५. परिशिष्ट “अ” मधील संबंधीत सर्व कनिष्ठ अभियंता 

६. आस्थापना-३ / सेवा-३/ सेवा-२ कार्यासने, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. निवडनस्ती, आस्थापना-१. 


परिशिष्ट - अ 
सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अपदवीधर कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाची दिनांक ०१.०४.१९७४ ते दिनांक ३१.३.१९९६ या कालावधीची दिनांक ०१.०८.२००१ रोजी प्रसिध्द केलेल्या अंतिम ज्येष्ठता यादी मधील सुधारणा. 


ज्येष्ठता Hae) अभियंत्यांचे नांव शैक्षणिक | विभाग/ मंडळ | जन्मदिनांक | नियत अस्थायी कार्यव्ययी जात प्रवर्ग शरा 
अर्हता आस्थापनेवरील । आस्थापनेवरील 
दिनांक दिनांक 


ae ae eel ce el 
दिगंबर पांडुरंग कदम Me. अभियंता, | ०८/०९/१९६३ | ०१/०७/१९८७ खुला / (दिव्यांग) |मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.वि. औरंगाबाद यांनी दि.९.७.२०२१ च्या पत्रान्वये प्राप्त करुन 
(अस्थिव्यंग)  ।दिलेल्या कागदोपत्री पुरावे पहाता श्री.कदम हे रुपांतरीत मार्ग लिपीक सरळसेवेने हजर 

झाले असून, त्यांनी दि.१०-१०-२००७ रोजीचे (दिव्यांग) (अस्थिव्यंग) असल्याबाबतचे 
प्रमाणपत्र सादर केल्याचे दिसून येते. यास्तव, श्री.कदम यांच्या नावापुढे खुला (दिव्यांग) 
(अस्थिव्यंग) अशी नोंद घेण्यात येत आहे. तसेच श्री.कदम यांची कनिष्ठ अभियंता पदावर 
दि.०१.०७.१९८७ रोजी नियुक्‍ती झाली असल्याने अ.क्र.१९७७ येथील 
श्री.एस.एन.सिह्दीकी यांच्या खाली व अ.क्र.१९७८येथील श्री.एम.आर.पवार यांच्या वर 
अ.क्र.१९७७-अ येथे श्री.दिगंबर पांडुरंग कदम यांच्या नावाचा नव्याने समावेश करण्यात 
येत आहे. 


इ.मा.व./ (दिव्यांग) | मुख्य अभियंता, (रा.म.), कोकण भवन, नवी मुंबइ यांनी दि.१३.७.२०२१ रोजीच्या 
(मुकबधीर) ।पत्रान्वये प्राप्त करुन दिलेले कागदोपत्री पुरावे पहाता श्री.नेमाने यांनी दि. १८-०५-२०१० 
रोजीचे (दिव्यांग) असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र सादर केल्याचे दिसून येते. यास्तव, त्यांच्या 
नावापुढे (दिव्यांग) (मुकबधीर ) अशी नोंद घेण्यात येत आहे. 


संजय नारायण नेमाने .सी.ई.  ।मुख्य अभियंता | २४/०९/१९६४ | १२/१०/१९९३ 
(रा.म.), कोकण 
भवन, नवी मुंबई 
संजयकुमार दिगंबरराव ०१/११/१९७० | २७/०३/१९९६ 
शिंदे 


खुला / (दिव्यांग) ।मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.वि. औरंगाबाद यांनी दि.९.७.२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये प्राप्त 
(अस्थिव्यंग) ।करुन दिलेल्या प्रस्तावातील कागदोपत्री पुरावे पहाता श्री.शिंदे यांनी दि.२४.१०.२००७ 
रोजीचे (दिव्यांग) असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र सादर केल्याचे दिसून येते. यास्तव, त्यांच्या 
नावापुढे खुला (दिव्यांग) (अस्थिव्यंग) अशी नोंद घेण्यात येत आहे. 


दशरथ अर्जुनराव .सी.ई. [ART अभियंता, | ०५/०६/१९६४ । २२/१२/१९८९ वि.जा. ()/ ।मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.वि. नाशिक यांनी दि.९.७.२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये प्राप्त करुन 
गायकवाड सा.बां.प्रा.वि.ना (दिव्यांग) दिलेल्या प्रस्तावातील कागदोपत्री पुरावे पहाता श्री.गायकवाड यांनी दि.१६.१२.२००९ 
शिक growers) ।रोजीचे (दिव्यांग) असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र सादर केल्याचे दिसून येते. यास्तव, त्यांच्या 
नावापुढे वि.जा. (अ) (दिव्यांग) reves) अशी नोंद घेण्यात येत आहे. 


